महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब मधील 
अधिकाऱ्यांची विनंती बदली- 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१११/प्रशा-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १३ FS, २०२३ 
वाचा - 
१. शासन निर्णय क्र. बदली ३१२३/प्र.क्र.१११/प्रश्ा २, दिनांक १३.०७.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक - 


शासन निर्णय दिनांक १३/०७/२०२३ मध्ये पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 

१) श्री. राजू रमाकांतराव पातळे, अनु.क्र.१ यांच्या नांवासमोर स्तंभ क्र. ३ “शिक्षण उपनिरीक्षक, 
शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, जि. औरंगाबाद” ही जागा रिक्‍त नसल्यामुळे त्यांची पदस्थापना रद्द 
करण्यात येत आहे. 

२) श्री. मोहनीराज भाऊराव तुंबारे, अनु.क्र. २ यांच्या नांवासमोर स्तंभ क्र. 3 “गटशिक्षणाधिकारी, पं. 
स. संगमनेर, जि. अहमदनगर” ऐवजी “गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. कोपरगांव, जि. अहमदनगर” 


असा BAA: बदल करण्यात यावा. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३०७१३१८३५३७९८२१ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
VIJAY ७१11111... ote 


-89f89869f2dd675d7 1f0636b0a2ea82 
€485826669926889, 0 hi 


BHOSALE =e 
(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) सर्व शिक्षण संचालक. 
३) संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
४) संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/योजना) जिल्हा परिषद 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१११/प्रशा-२ 


५) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
६) संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


प्रत माहितीस्तव 
१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 
२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. निवड नस्ती , प्रशा -२ , शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


